महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


उप अभियंता 
बदली/पदस्थापना 


(स्थापत्य) यांच्या 


BNA आदेशा, क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२५३ /सेवा-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८/०२/२०२३ 


SIRT आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) (दोन) आणि कलम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेले खालील अधिका-यांची विनंती 
बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्डाविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उप अभियंता (स्थापत्य) | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
यांचे नांव कार्यालयाचे नांव 
शि . श्री. महादेव ज्ञानू चव्हाण | सिधुदुर्ग Gat विभाग, कुडाळ, | जि. प. (बांध) उप विभाग,शिराळा, 
सिंधुदुर्ग जि.सांगली 
२. श्री. संतोष वसंत रासणे | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. | उप कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
विभाग, पनवेल, जि.रायगड महामार्ग विभाग, कोल्हापूर 
३. श्री. दत्तात्रेय मधुकर | जि. प. (बांध) उप विभाग, | सा.बां.उप विभाग चांदवड, जि.नाशिक 
शिरोडे तलासरी, जि.पाळघर 
४. श्री. संदीप उांकर | उप विभागीय अधिकारी, मार्ग | उप अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
पाटकर प्रकल्प उप विभाग क्र. २, | संशोधन संस्था,नाशिक 
चिपळूण, जि.रत्नागिरी 
प्‌. श्री. प्रकाशा विठ्ठल निगडे | राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, | सा. बां.उप विभाग क्र.१, सासवड, 
चिपळूण, जि.रत्नागिरी जि.पुणे 
६. श्री. प्रमोद नामदेव | जि.प.(बांध.) उप विभाग, देवरुख | सा. बां. उप विभाग, रिसोड, जि. 
चिंचोले जि.रत्नागिरी वाशिम 
७. श्री. राहुल सुर्यभानजी | उप अभियंता, प्रधानमंत्री | जि.प.(बांध.) उप विभाग, गोंदिया 
टेंभुर्ण ग्रामसडक योजना, ठाणे 
८. श्री. राजेंद्र दत्तात्रय | उप अभियंता, दक्षता व गुण | राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
लिंगावार नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद गडचिरोली 
९. श्री. संजय बी. गभणे जागतिक बंक प्रकल्प उप विभाग | सा. बां. उप विभाग, काटोल, जि. 
क्र.५, जालना नागपूर (श्रीमती अश्विनी यळचटवार यांच्या 
संभाव्य बदलीने रिक्‍त होण-या पदावर) 


2. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते Ht, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना 
नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२५३/सेवा-२ 


३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्‍त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
४. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 
५. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा 
व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०८१७५४०१३५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


९१७/२६1॥- SWATI SACHIN 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ng 
PATIL SWATI SACHIN 
(स्वाती स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी/पालघर/नाशिक/गोंदिया/रत्नागिरी/गडचिरोळली 

५. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सिंधुदुर्ग/ सांगली/रायगड/ कोल्हापूर/पालघर/ नाशिक/ पुणे/ वाशिम/ 

ठाणे/गोंदिया /औरंगाबाद/गडचिरोली/ नागपूर/रत्नागिरी 
७. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्यामार्फत. 
८. मा. मंत्री (सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
3cebd44790093322544672eefd378 


शासन आदेश क्रमांकः एहटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२५३/सेवा-२ 


९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 
१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


